नियतकालिक बदल्या २०१९ 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :३१ मे, २०१९ 


शासन आदेठा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ¥(9) ४(२) ४(३) नुसार पशुसंवर्धन विभागातील खालील 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन(गट-अ) या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या 


नांवासमोरील स्तंभ 3 मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 

ठिकाण 

ea . | डॉ.महादेव भागवत गवळी, तालपसचि विटा, | सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
जि.सांगली कवठेमहांकाळ जि. सांगली या रिक्‍त पदावर 

२. | डा.प्रदिप अंबादास नागापुरे, जिपवैसची सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
यवतमाळ जि यवतमाळ पांढरकवडा जि. यवतमाळ ( डॉ.तुषार पांडुरंग बावणे 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

३. डॉ.तुषार पांडुरंग बावणे तालपसचि,पांढरकवडा | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि उमरखेड 
जि. यवतमाळ ता. उमरखेड जि. यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 

४. । डॉ. नवनाथ लालासो नरळे, तालपसचि सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि पुणे (डॉ. 
बारामती जि. पुणे अनिल देडापांडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

५.  । ST. गणेश बबनराव मेश्राम, तालपसचिदेवरुख, | सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन, जिपसचि चंद्रपूर या रिक्‍त 
ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी पदावर 

६. | डा.क्रांती नामदेवराव काटोले, जिल्हा ग्रामिण | सहाय्यक आयुक्त पश्ुसंवर्धन, जिपवेसची यवतमाळ 
विकास यंत्रणा, अमरावती जि. यवतमाळ (डॉ. प्रदिप अंबादास नागापुरे यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

७. | डॉ. विनोद किसन पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर (ST. 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, सातारा जिल्हा | संजय शिंदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
परिषद, सातारा 

८. | डॉ. agy दिनकरराव cet, प्रापसंसआ. | जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जि.प. जालना (डॉ. 
कार्यालय, औरंगाबाद हनुमंत प्रभाकरराव गुट्टे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

९. । डा अनिल रामकृष्ण देशपांडे, सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक पक्षुसंवर्धन 
जिपवैसचि, पुणे सहआयुक्त यांचे कार्यालय, औरंगाबाद (डॉ. THA 

जोशी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
गं ०. | डा.प्रल्हाद पुंडलिक नेमाडे, तालपसचि बा्शही- | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि दारव्हा 
टाकळी जि.अकोला जि.यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१/ पदुम-१ 


ie q | ST. जयश्री घनश्याम भुगांवकर, पशुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य 
तालपसचि हिंगणघाट, जि.वर्धा पशुवैद्यक परिषद नागपूर या रिक्‍त पदावर 

१२  । डॉ.अस्मिता जगझापे (रामटेके), तालपसचि सहायक आयुक्‍त wpa, जिपसचि वर्धा या रिक्‍त 
कळमेश्वर जि. नागपूर पदावर 

१३ डॉ. SAAT शालिग्राम हिरूडकर, जिल्हा सहाय्यक आयुक्त BMA, तालपसचि रामटेक, ता. 


पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपुर । रामटेक, नागपूर (डॉ. अरविंद ठाकरे यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर) 
१४ | डॉ. हनुमंत प्रभाकरराव गुट्टे, जिल्हा पशुसंवर्धन | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन तालपसचि पैठण, ता. 


अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना पैठण जि.औरंगाबाद (प्रशासकीय कारणास्तव) 
१५ «| डॉ. नागनाथ रामभाऊ पानढवळे, सआपसं | सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, कळंब ता. कळंब जि. 
तालपसचिकेज जि.बीड उस्मानाबाद या रिक्‍त पदावर 


२. उपरोक्त बदली झालेल्या अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यालय प्रमुख यांनी बदलीच्या पदावर 
हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिका-यांनी बदळीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर 
लगेचच कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रांसह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या मार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विना विलंब सादर करावा. 


३. संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत बदली रद्द करणे किंवा 
अन्यत्र बदली मिळणेबाबत शासनावर दबाव आणल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
मधील तरतुदीनुसार ते शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रुजू 
होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. तसेच रुजू अहवाल 
vinod.mendhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०५३१११४७४११५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Vi Y K B | 2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badbee9e6 
de 


9852845f( )32, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
er=e 


CHAUDHAR] Seco 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद / सातारा/नागपूर/जालना/कोल्हापूर. 


६. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, नागपूर/अमरावती/पुणे/लातूर/औरंगाबाद. 


०७८ Aw A) -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.१२१ / पदुम-१ 


७. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 

८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे/औरंगाबाद. 

९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/बुलढाणा/वाशिम/हिंगोली/सोलापूर/परभणी. 

१०. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगळी/बुलढाणा/यवतमाळ/पुणे/ रत्नागिरी/अमरावती/ सातारा/ 
औरंगाबाद/अकोला/वर्धा/नागपूर/जालना/बीड/कोल्हापूर. 

१२. सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


